विनंती बदली.... 

महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब.... 

महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.९५/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
SPAY टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- 94 जून, 2098. 
वाचा :- 9) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांचे मूळ अर्ज क्र.५६७/२०१७ 
मधील दि.१७.१२.२०१८ रोजीचे आदेश. 
२) आयुक्त,आरोग्य सेवा यांचे क्र.संआसे/कक्ष-२अ/टे१/न्या.प्र./डॉ.ब्राह्मणकर/जा.क्र.१०७६/ 
१९, दि.०४.०५.२०१९. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४ व ४(५) अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा, 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. 


aim. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना । बदलीने करण्यात आलेली पदस्थापना 


| डा.डी.वाय.ब्राह्मणकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | आयुर्वदीक दवाखाना, डोकेसंराडी, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब पांढरी, जिल्हा गोंदीया | जिल्हा परिषद, भंडारा 


२. सदर बदली ही डॉ.डी.वाय.ब्राह्मणकर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे 
दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र. ६४०/२०१८ या प्रकरणीच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील. तसेच मा.उच्च 
न्यायालय, नागपूर येथील रिट याचिका क्र.६७५७/२०१७ या प्रकरणीच्या पुनर्विलोकन याचिकेच्या अधीन राहून 
सदर बदली आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्त झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रुजू करुन 
घेतलेल्या / कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने तात्काळ संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना सादर 
करावा व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.९५/सेवा-१ 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करण्याऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


५. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, त्यांनी नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर 
राहतील, san अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 


६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, जेणेकरून अधिकारी नवीन 
पदस्थापनेवर त्वरीत हजर होतील. 


७. विनंतीने बदली झालेली असल्याने पदग्रहण अवधी/प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३०१२३७१४४६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Raghunath 


क रर 
Ra V | Nn d fa रो o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R a g h U Nn a t h 2.5.4.20=9668226de60c3ccSb8ccd56833c07 
3283 1e4140f3de291d1f40d510d295643f, 
serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f 

+ 18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a65 
a h a rl 3e1, cn=Ravindra Raghunath Gadhari 
Date: 2019.06.15 14:11:37 +05'30' 


(र.र.गढरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 

३. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 

४. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ. नागपूर 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोंदिया/भंडारा. 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, गोंदिया/ भंडारा. 

७. जिल्हा area चिकित्सक, गोंदिया/भंडारा. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/भंडारा. 

९. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१०.निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


